महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असप-१२१४/प्र.क्र.४६/चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ८ जून, २०१८ 


संदर्भ :- १. सा.प्र.वि. शासन आदेशा प्रतिनि-१००८/प्र.क्र.२४९/का.१४, दि.२३.३.२००९ 
२. सा.प्र.वि. शासन आदेडा समक्रमांक दि.१२.९.२०१४ 
३. सा.प्रवि.शासन seat समक्रमांक दि.६.११.२०१५ 
४. सा.प्र.वि. शासन आदेडा क्र.प्रतिनि २०१८/प्र.क्र.१०५/का.१४, दि.२५.०५.२०१८ 


आदेठा 


श्री.र.वि.फलले, अवर सचिव यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ पुणे 
कार्यालयातील उप सचिव पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
आदेशान्वये श्री.फल्ले यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस दि.३१.८.२०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भ क्र.३ येथील 
शासन आदेशान्वये श्री.फल्ले यांना राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ पुणे कार्यालयातील उप सचिव पदावर प्रपत्र बढती देण्यात 
आली होती. 
2. संदर्भाधीन क्र.४ येथील आदेशान्वये श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव यांची राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ 
पुणे कार्यालयातील उप सचिव पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन राज्य माहिती आयोग, 
खंडपीठ पुणे कार्यालयाने श्री.र.वि.फलले, उप सचिव यांना कार्यमुक्त केळे आहे. श्री.फल्ले हे दि.०१.०६.२०१८ ते 
दि.०७.०६.२०१८ हा पदग्रहण अवधी उपभोगून दि.०८.०६.२०१८ (म.पू) रोजी मंत्रालयात रुजू झाले आहेत. 


३. आता या आदेशान्वये श्री.र.वि.फल्ले, उप सचिव, यांची पदस्थापना सार्वजनिक आरोग्य विभागात करण्यात येत आहे. 
या आदेशानुसार श्री.र.वि.फल्ले, उप सचिव यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 
४. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०६०८१८१७३१५३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Imtiyaz पया यी 
Mushtaque Kazi See 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
3) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, पुणे 
६) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, 93 वा मजला, मुंबई 
७) सह / उप सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
८) श्री.र.वि.फल्ले, उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे 
९) उप सचिव (का.६), सा.प्र.वि.,मंत्राळय, मुंबई 


१०) निवड नस्ती का.१४ 


